भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११० /२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २७.०५.२०१९ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिका- 
यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११९/प्र.क्र.(५) (१०/२०१९/दहा, दिनांक १५.०५.२०१९, 23.04.2098 
आणि २४.०५.२०१९ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्त्या / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
दिनांक १५.०५.२०१९ रोजी करण्यात आलेली बदली. 
श्री.एकनाथ डवले, भाप्रसे (१९९७) सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, | प्रशासकीय कारणास्तव व 
सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, | मंत्रालय, मुंबई. लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर बदली 
मंत्रालय, मुंबई. करणे आवश्यक असल्याने. 
दिनांक २३.०५.२०१९ रोजी करण्यात आलेली बदली. 
२ श्रीमती जे.मुखर्जी, भाप्रसे (१९८६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | प्रशासकीय कारणास्तव 
केंद्रीय  प्रतिनियुक्तीवरून राज्य | पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ | लोकहितास्तव बदली करणे आवश्यक 
शासनाकडे प्रत्यावर्तीत. मर्यादित, मुंबई 
दिनांक २४.०५.२०१९ रोजी करण्यात आलेली बदली. 
श्री.ओमप्रकाश बकोरिया, भाप्रसे (२००६) | आयुक्त, क्रिडा व युवक सेवा, पुणे. | प्रशासकीय कारणास्तव व 
सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लळोकहितास्तव रिक्त पदावर बदली 
राज्य विद्युत वितरण कंपनी, औरंगाबाद. करणे आवश्यक असल्याने. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०१९०५२७१०४७३२४७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


. . ° Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Sarita Rishi 11111 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Bandekar sesces9226d6193080C6500808, 
serialNumber=e40a063b6b4e8f59f9 1 f3 50aa6fec292a 
D h k h 2१0०00 २00270 cdaac, cn=Sarita Rishi 
e S ) mM u ) Date: 2019.05.28 11:31:39 +05'30' 
(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
संबंधित अधिकारी 


४. संबंधित कार्यालये 

५. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

६. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 
निवड नस्ती 


